विद्युत दरात देण्यात येणाऱ्या सवलतीपोटी निधी 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत सन २०१९-२०. 
मे.लोटस इंडस्ट्रीज, सांताक्रुझ, मुंबई 
महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय क्र. टॅरिफ-२०२०/प्र.क्र.३२/ऊर्जा-३, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- १२ मार्च, २०२०. 


संदर्भ:- १. शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र.टेरीफ-२००८/प्र.क्र.१४/ऊर्जा-३, 
दि. २६/०२/२००८. 

२. शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र.टेरीफ-२००८/प्र.क्र.१४१/ऊर्जा-३, 
दि. ३१/०१/२००९. 

३. शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र.टेरीफ-२००८/प्र.क्र.२६/ऊर्जा-३, 
दि. १३/०६/२०१९. 

४. शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि.०१/०४/२०१९. 

५. शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि.०८/०७/२०१९. 

६. मुख्य विद्युत निरिक्षक, मुंबई यांचे पत्र क्र. मुविनि/१२१०/२०१९, दि.१९/०८/२०१९. 

७. मुख्य विद्युत निरिक्षक, मुंबई यांचे पत्र क्र. मुविनि/१६४/२०२०, दि.२६/०२/२०२०. 


प्रस्तावना :- 


शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार राज्यातील यंत्रमागधारकांना शासनामार्फत वीजेच्या दरात सवळत 
देण्यात येते. या सवलतीपोटी देय असलेली रक्‍कम संबधित अनुज्ञप्ती धारकांमार्फत यंत्रमाग धारकांना परत 
केली जाते. शासनाच्या सदर धोरणानुसार मे. अदानी इलेक्ट्रीसिटी लि. मुंबई या कंपनीच्या कार्यकक्षेत कार्यरत 
असलेल्या मे.लोटस इंडस्ट्रीज, सांताक्रुझ, मुंबई यांना अनुक्रमे दिनांक ०१/१०/२०१८ ते ३१/०३/२०१९ व 
दिनांक ०१/०४/२०१९ ते ३०/०९/२०१९ या कालावधीत विद्युत दरात दिलेली सवलतीची रक्‍कम 
रु. १२३१८०१/- (रुपये बारा लाख एकतीस हजार आठशे एक फक्त) परत देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या 
विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 


मे. अदानी इलेक्ट्रीसिटी कंपनी लिमिटेड, मुंबई यांचे वीज ग्राहक असलेले मे.लोटस इंडस्ट्रीज, 
सांताक्रुझ, मुंबई या यंत्रमागधारक ग्राहकास (ग्राहक क्र. १०२६९७२९५) अनुक्रमे माहे दिनांक ०१/१०/२०१८ ते 
३१/०३/२०१९ व दिनांक ०१/०४/२०१९ ते ३०/०९/२०१९ या कालावधीत विद्युत दरात दिलेली सवलतीची 
अनुक्रमे रू.६,३६,८५४ व ५,९४,९४७ या प्रमाणे एकूण रक्‍कम रु. १२,३१,८०१/- (रुपये बारा लाख एकतीस हजार 
आठडो एक फक्त) चा मे. अदानी इलेक्ट्रीसिटी लि., मुंबई या कंपनीमार्फत यंत्रमागधारकाला परतावा करण्यास 
शासनाची मान्यता देण्यात येत असून सदर रक्‍कम या आदेशान्वये उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 


शः सदर शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या अर्थसहाय्याची रक्‍कम ज्या कारणासाठी मंजूर 
करण्यात आलेली आहे, त्याच कारणासाठी उपयोगात आणली जाईल याची दक्षता घ्यावी. 


३. सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षातील खर्चासाठी, "मागणी क्र. के-६, २८०१ वीज, ०५ पारेषण व वितरण, 
Coo इतर खर्च, (००)(०१) कृषी विषयक व यंत्रमाग विषयक प्रश्ञुल्क कमी करण्यासाठी वीज वितरण/पारेषण 
लायसन्सधारकांना अर्थसहाय्य (कार्यक्रम) (२८०१२६१५) ३३ अर्थसहाय्य" या लेखाशीर्षाखाळी एकूण 
रु.९१२७,८५,१५,०००/- कोटी इतकी तरतूद अर्थसंकल्पित करण्यात आलेली आहे. वित्त विभागाच्या संदर्भिय 


शासन निर्णय क्रमांकः टॅरिफ-२०२०/प्र.क्र.३२/ऊर्जा-३, 


क्र. ५ दिनांक ०८/०७/२०१९ च्या परिपत्रकाच्या अनुषंगाने अर्थसंकल्पिय तरतूदीच्या ६० % ची मर्यादा सदर 
लेखाशीर्षाखाळी शिथिळ करुन ९७% करण्यात आली आहे. सदर मर्यादेत निधी वितरणासाठी उपलब्ध आहे 


४. या लेखाशिर्षाखाली कोणतेही संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रलंबित नाही. 
सदर रक्‍कम अधिदान व लेखा अधिकारी मुंबई यांचेकडून आहरित करुन, ती रक्कम मे. अदानी इलेक्ट्रीसिटी 
लि. मुंबई यांचे मार्फत मे.लोटस इंडस्ट्रीज, सांताक्रुझ, मुंबई, यांना अदा करण्यासाठी आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून श्री.ना.रा.ढाणे, अवर सचिव आणि नियंत्रण अधिकारी म्हणून श्री. उ. द. वाळुंज, सह सचिव 
यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. त्यांनी रक्‍कम रु. १२,३१,८०१/- (रुपये बारा लाख एकतीस हजार आठरे 
एक फक्त) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई येथून आहरित करुन मे. अदानी इलेक्ट्रीसिटी लि. मुंबई यांचे नावे 
स्वतंत्ररीत्या धनादेश/ आरटीजीएस द्वारे वितरीत करण्याची कार्यवाही करावी. 


५. महाराष्ट्र विनियोजन (लेखाअनुदान) विधेयक-२०१९,परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१९/ प्र.क्र.९२/ अर्थ-३, 
दि.०८/०७/२०१९ च्या परिपत्रकातील अनुक्रमांक ६ या अटीची पूर्तता होत आहे. तसेच परिच्छेद क्र.9 ते १७ 
मधील अटीं लागू होत नसल्याचे प्रमामित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय, ऊर्जा प्रभागाला उपलब्ध करून दिलेल्या अर्थसंकल्पिय तरतुदीच्या ९७% च्या 
मर्यादेत निधी वितरणाच्या प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारात प्रधान सचिव (ऊर्जा) यांच्या मान्यतेने निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


9. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२००३१२१२४०४४१२१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


lly signed by Ni heb Rajaram Dhi 
Nanasaheb fdlh errr el 
hy 
2.5.4.20=a7 169861 1123263cde9d32423e9bb73044d91 edOcffad3b626 
7198ee5014159F, 
jumber=6c39e28581 SOdbdfcfe6cd25ed08adf59f4d2fd8clede17 
ajaram hane याळ : 
ढाणे) 2 12:54:03 --05'30' 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत: 

१. व्यवस्थापकीय संचालक, मे. अदानी इलेक्ट्रीसिटी लि. मुंबई देविदास लेन, एसव्हीपी रोडच्या बाजुला 
देविदास टेलिफोन एक्सचेंज, बोरीवली (पश्चिम), मुंबई ४००१०३. 

२. मे.लोटस इंडस्ट्रीज, व्हिला, वेस्ट अँव्हेन्यू रोड विजय बँक res एक्सचेंज डिपार्टमेंट,सांताक्रुझ (पश्चिम), 
मुंबई- ४०००५४ 

३. मुख्य विद्युत निरीक्षक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, सार्वजनिक बांधकाम प्रशासकीय इमारत, ३ रा 
मजला, रामकृष्ण चेंबूरकर मार्ग, चेंबुर (पूर्वी, मुंबई-४०००७१. 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई-४०००२० 

५. महालेखापाल (लेखा व परिक्षा),महाराष्ट्र-१, मुंबई-४०००२० 

६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी (अराप/राळेवि-१), मुंबई. 

८. अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 

९. अवर सचिव (रोख), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

१०.कक्ष अधिकारी (प्रशासन-१),उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

११.वित्त विभाग/(अर्थसंकल्प-३/साधनसंपत्ती/साऊ/व्यय-१६), मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 

१२.ऊर्जा-३ कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


